राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानातंर्गत (९॥/॥७/) 
परंपरागत कृषि विकास योजना (२९४ 
सन २०१९-२० अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. २५/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०२० 


वाचा :१) केंद्र शासनाने DAC Website: agricoop.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित 
केलेल्या परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय oh ARTA /१२१४/प्र.क्र.२६६/१७, दि.२०.०२.२०१६. 
3) केंद्र शासनाचे पत्र H.8-32/2094/Org.Fmg, दि.०२ जुन, २०१७. 
४ केंद्र शासनाचे क्र. ९-३५/२०१५-७॥9.॥॥१(॥), दि. २५ ऑक्टोबर, २०१९ 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-09.५॥(॥), दि.२८ फेब्रुवारी, २०२०. 
६) शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३१९/ प्र.क्र. १४०/१-अ , दि. १५/०२/२०२० 
७) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. पकृवियो/नि.उप./प्रक्र ३/८७७७/२०२०, दि. ०२/०३/२०२० 
८) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी २०१९/प्र.क्र.७/कार्यासन-६, 
दिनांक १७ मार्च, २०२० 


) 
) 


प्रस्तावना -: 

राज्य शासनाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना ही 
योजना सन २०१५-१६ पासून केंद्र हिस्सा go टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात 
राबविण्याचा निर्णय संदर्भाधिन क्रमांक ०२ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. यामध्ये ९३२ 
गटांचा तीन वर्षाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना राबविण्याकरिता 
सन २०१९-२० मध्ये ३२६ गटांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु. १०६.०४५३७ 
लाख इतक्या निधीस केंद्र शासनाचे संदर्भ क्र. ४ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. केंद्र हिछयास 
अनुसरुन राज्य हिस्सा रु. ७०.६९६९१ लाख असे एकूण रु. १७६.७४२२८ लाख होत असून त्याप्रमाणे 
शासनाचे संदर्भ क्र. ६ नुसार निधीस मान्यता दिलेली आहे. 

९३२ गटांसाठी द्वितीय वर्षातील व तृतीय वर्षातील संपूर्ण घटकांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
एकूण केंद्र हिस्सा रु. १०८.८८ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रु. ७२.५८ लाख असा एकूण 
रु. १८१.४६ लाख निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

तसेच सदर योजने अंतर्गत ९३२ गटांकरिता सन २०१९-२० मध्ये द्वितीय व तृतीय वर्षातील 
संपूर्ण घटकांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी लेखाशिर्ष २४०१ ॥७६२ 
अंतर्गत केंद्र हिऊ्याकरिता रू. २९.११ लाख निधी व त्यास अनुसरून लेखाशिर्ष २४०१७७१ अंतर्गत 
राज्य हिक्याकरिता रु. १९.४१ लाख इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध आहे. त्यानुसार उपलब्ध 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीस अनुसरून केंद्र हिऱड्याकरिता रू. २९.११ ores निधी व त्यास अनुसरून 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. २५/१-ओ 


राज्य हिऱड्याकरिता रू.१९.४१ लाख असा एकूण रू. ४८.५२ लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

९३२ गटांसाठी द्वितीय वर्षातील व तृतीय वर्षातील संपूर्ण घटकांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एकूण केंद्र हिस्सा रु.१०८.८८ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा 
रु.७२.५८ लाख असा एकूण रु.१८१.४६ लाख निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सन २०१९-२० मध्ये योजनेअंतर्गत ९३२ गटांचा द्वितीय वर्षातील व तृतीय वर्षातील सर्व 
बाबीचा कार्यक्रम राबविण्याकरीता अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्‍श्‍्याकरिता रु.२९.११ लाख 
व राज्य हिऱ्ड्याकरिता रु.१९.४१ लाख असा एकूण रु.४८.५२ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी वरील परीच्छेद क्र.१ मध्ये प्रदान केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार खर्च करण्यात 
येईल याची दक्षता घेण्यात यावी. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता 
मंजुर केलेल्या अनुदातून भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक- टी-५, 

२४०१ पिक संवर्धन, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

०१ - जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१)(३०) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंपुयो), 

केंद्र हिस्सा- ६०% 

(२४०१ ए७६२) ३३ अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक- टी-५, 

२४०१ पिक संवर्धन, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

०१ - जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१)(३१) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंपुयो), 

राज्य हिस्सा- ४०% 

(२४०१ ए७७१) ३३ अर्थसहाय्य 


४. सदर योजना राबविताना खालील अटी व शतींचे पालन करण्यात यावे. 
१. सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 
२. खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. योजनेच्या 
वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास प्रत्येक 
महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 
३. योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. २५/१-ओ 


४. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची 


दक्षता घ्यावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी 
लाभार्थ्यांकरिता व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्याकरिताच खर्च करण्यात 
यावी. 


५. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 
नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / P.W.D / मॅन्युअलचे अधिन 
राहून/0./.७. तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक / 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 
यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. त्यांनी या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


६. सदर योजनेकरिता आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांमध्ये तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक अर्थस -२०१९/ प्र.क्र.४४/अर्थ ३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१९ व वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक अर्थस -२०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ ३, दिनांक 
०८ जुले, २०१९ व वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक अर्थस -२०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ ३, दि. २२ जानेवारी, 
२०२० मधील मधील अटी व शा्तीची पुर्तता करण्यात यावी. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१७११०९०६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Umesh Narayan Chandiwade 
Of Maharashtra, ०५० 


=Agriculture an 


id 


‘ode=400032, st=Maharashtra, 
187fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c 


e: fe, 
4 serialNumber 8 0fcc6b64503b4e8b 1 269bd88d631f3f3c2bef 
h a n | W a e 6e1ca70cc9a4e3095401 1f, cn=Umesh Narayan Chandiwade 


Date: 2020.03.20 17:14:14 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. सचिव (कृषी) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. २५/१-ओ 


) मा. राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
६) कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) 

) 
) 


सर्व संचाळक / सहसंचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
qo) ud जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
११) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१४) नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कार्यासन (23), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती, कार्यासन 9-31. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


